मागणी क्र.व्ही-२ (कार्यक्रमांतर्गत/) 
प्रधान लेखाशिर्ष “६४२५-सहकारासाठी कर्जे 
सन २०१७-१८ मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१८/प्र.क्र. १६/१८/१७स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १९ मार्च, २०१८ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः शासन ज्ञापन क्र.आसुअ-२०१८/प्र.क्र.१४/१८/१७स दि.१७.३.२०१८ 


शासन निर्णय- 

सहकार,पणन व gee विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक व्ही -५,"६४२५- 
सहकारासाठी कर्जे,” या प्रधान लेखाशिर्षाखाळी सन २०१७-१८ मधील कार्यक्रमांतर्गत तरतूदींमधून 
पुनर्वियोजन करण्यास मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 


सन २०१७-१८ अंतर्गत प्रधान लेखाशिर्ष “६४२५-सहकारासाठी कर्जे ,” (कार्यक्रमांतर्गत) मधील 
रु.१०३.६९ ळाख (अक्षरी रुपये एक कोटी तीन लाख एकोणसत्तर हजार फक्त) एवढी बचत सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र-१ मध्ये दर्शविल्यानुसार प्रधान लेखाशिर्ष “६४२५-सहकारासाठी कर्ज ,” 
(कार्यक्रमांतर्गत) मधील सहकारी शोती प्रक्रिया संस्थांना कर्जे-(६४२५ ०३१३)-५५-कर्जे व आगाऊ रकमा 
अंतर्गत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र -२ मध्ये दर्शविल्यानुसार या योजनेसाठी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधीळ परिच्छेद 
१६२,१६३,१६४, अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार व अपर मुख्य सचिव (पणन) 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१९१२५७५७६७०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Seema Baban Jadhav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Seema Baban 0:00. 
Jadhav / Eee 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मंत्री /राज्यमंत्री (सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग),मंत्रालय,मुंबई, यांचे स्वीय सहायक 


२. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, यांचे स्वीय सहायक 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१८/प्र.क्र. १६/१८/१७स दि. १९ मार्च, २०१८ 


३. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
४. मा.अपर मुख्य सचिव (पणन) सहकार,पणन व GaN विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
५. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था पुणे, 

६. संचालक,पणन संचालनालय,पुणे 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता/)-१, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता)-२ ,नागपुर 

९. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१०. निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई 

११. उप सचिव (कार्यासन-९स/२स) सहकार,पणन व वस््रोद्योग,मुंबई ३२. 

१२.अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (२स/९स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग,मुंबई ३२. 
१३.वित्त विभाग(व्यय २/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई ३२ 

१४. कार्यासन अधिकारी (१६स), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग,मुंबई ३२. 

१५. निवडनस्ती का.क्र. (१७स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


(sine bets) १८० Dibiawspie ६००००१ (209४) 28-68०2 bb DIN binibbypleh ‘ng 1219121%०३-०22४: PIRES bled ०२ १४॥॥०५ |ntells 
PROd ROSS RY HAI/7I08/33''N/7I0d-HIeh ७५१ Dink) 0 


१०६००१ 


